RNI No . MAHBIL/ 2009/ 31747 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग एक - ल 


वर्ष १, अंक ८० ] 


सोमवार , नोव्हेंबर ३० , २०१५ / अग्रहायण ९, शके १९३७ 


[ पृष्ठे २, किंमत : रुपये १६.०० 


असाधारण क्रमांक २३२ 

प्राधिकृत प्रकाशन 
(केंद्रीय) औद्योगिक विवाद अधिनियम व मुंबई औद्योगिक संबंध अधिनियम यांखालील 
( भाग एक , चार - अ, चार- ब आणि चार - क यांमध्ये प्रसिद्ध केलेल्या अधिसूचना, आदेश व निवाडे यांव्यतिरिक्त ) 

अधिसूचना, आदेश व निवाडे . 


उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग 
हुतात्मा राजगुरू चौक , मादाम कामा रोड, मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ३० नोव्हेंबर २०१५ 

अधिसूचना 


कारखाने अधिनियम, १९४८. 

क्रमांक एफएसी. २०१५/ प्र. क्र . २५२ / काम - ४ . - कारखाने अधिनियम , १९४८ च्या कलम ६६( १)( ब) मधील परंतुकान्वये प्रदान करण्यात 
आलेल्या शक्तींचा वापर करून महाराष्ट्र शासन या अधिसूचनेद्वारे मे . लार्सन अॅन्ड टुब्रो लि ., प्लॉट नं. ए-९, एम. आय. डी . सी. नागपूर, अहमदनगर 
४१४ १११ या कारखान्यास कारखाने अधिनियम , १९४८ मधील महिला कर्मचाऱ्यांच्या कामाच्या वेळेसंबंधी असणाऱ्या तरतुदींमधून सूट देत असून 
याबाबत संमती असणाऱ्या महिला कर्मचाऱ्यांना सकाळी ५ - ०० ते सायंकाळी १० - ०० वाजेपर्यंतच्या कालावधीकरिता काम करण्यास सदर 
अधिसूचना निर्गमित झाल्याच्या दिनांकापासून पुढील १ वर्षाच्या कालावधीकरिता परवानगी देत आहे. सदर सूट ही खालील अटींच्या अधीन राहून 
देण्यात येत आहे : 

अटी 
(१) कोणत्याही महिला कामगारास रात्री १०- ०० वाजल्यापासून सकाळी ५- ०० वाजेपर्यंत कामावर ठेवू नये . 

( २) व्यवस्थापनाने महिला कामगारांना, कामगारांच्या निवासस्थानापासून, कारखान्यापर्यंत व पुन्हा परत त्यांच्या निवासस्थानापर्यंत त्यांना 
ने - आण करण्यासाठी बस किंवा मोटारगाड्यातून विनामूल्य सोय केली पाहिजे . तसेच त्यांना कामावर येताना , जाताना व कामाच्या ठिकाणी 
सुरक्षिततेची पुरेशी व्यवस्था केली पाहिजे . 

(३) स्त्री कर्मचाऱ्यांच्या कामाच्या ठिकाणी व्यवस्थापनाने निवासस्थान ते आस्थापना व आस्थापना ते निवासस्थानाच्या वाहतुकीमध्ये स्त्री 
सुरक्षा रक्षकाची नियुक्ती करण्यात यावी . सकाळी ५- ०० ते दुपारी २- ०० व दुपारी २- ०० ते रात्री १०- ०० या पाळीत काम करणाऱ्या स्त्री 
कर्मचाऱ्यांच्या १ ते १० संख्येला १ महिला सुरक्षा रक्षक नेमण्यात यावी. त्याच पटीत पुढे सुरक्षा रक्षक नेमण्यात यावेत . स्त्री सुरक्षा रक्षकांना 
स्वसंरक्षणार्थ व त्यांच्या देखरेखीखाली असलेल्या स्त्री कर्मचाऱ्यांच्या संरक्षणाकरिता ज्युडो, कराटे इत्यादींचे प्रशिक्षण देण्यात यावे. 


( १ ) 


भाग एक - ल – २३२ - १ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - ल, नोव्हेंबर ३०, २०१५ / अग्रहायण ९, शके १९३७ 


( ४ ) स्त्री कर्मचाऱ्यांकरिता स्वतंत्र लॉकर्सची व्यवस्था करण्यात यावी व स्त्री कर्मचाऱ्यांच्या विश्रांतीकरिता विश्रांती कक्ष निर्माण करण्यात 
यावा. या पाळीत काम करणाऱ्या स्त्री कर्मचाऱ्यांना किमान पाच स्त्री कर्मचाऱ्यांच्या गटागटाने काम करण्यास देण्यात यावे . 

( ५ ) प्रत्येक स्त्री कर्मचाऱ्यास प्रत्येक सप्ताहामध्ये आलटून पालटून साप्ताहिक सुट्टी कोणत्याही प्रकारची वेतनातून कपात न करता देण्यात 
यावी. कर्मचाऱ्यांना आठवड्यात गटागटाने सुट्टी देण्यात यावी . 

(६ ) साप्ताहिक सुट्टीचे वेळापत्रक प्रत्येक महिन्याच्या शेवटच्या दिवशी कर्मचाऱ्यांच्या माहितीसाठी सूचनाफलकावर प्रदर्शित करावे. 
कोणत्याही कर्मचाऱ्यास साप्ताहिक रजेपासून वंचित केले जाणार नाही . त्यांना आठवड्याची भरपगारी रजा दिली जाईल . 

( ७) कर्मचाऱ्याच्या जादा कामाचा भत्ता , कामाचा विस्तार , कालावधी व इतर अनुषंगिक बाबींबाबत कारखाने अधिनियम व महाराष्ट्र 
कारखाने नियम यांमधील तरतुदींचे पालन करणे आवश्यक आहे . 

(८ ) महिला कामगारांचे ६ वर्षांपेक्षा लहान मुलांसाठी पाळणाघराची सुविधा उपलब्ध केली पाहिजे . 

(९ ) पाळणाघराच्या व्यवस्थेचा फायदा घेण्याकरिता जे कामगार आपली लहान मुले कारखान्यात आणू इच्छितात त्या मुलांनाही उपरोक्त 
अट क्रमांक ( ८ ) मधील सुविधा कारखाना व्यवस्थापनाने उपलब्ध करून दिली पाहिजे . 

(१० ) सदर सूट ही या प्रस्तावासोबत संमतीपत्र देणाऱ्या महिलांकरिताच लागू राहील . या सूटबाबत संमती देणाऱ्या महिलांची किंवा 
यनियनची तक्रार असल्यास त्यांच्याबाबतीत सदर सवलत लागू राहणार नाही. 

( ११ ) व्यवस्थापनाने सदर सूट मिळालेल्या अधिसूचनेची प्रत ठळकपणे , सर्व महिला कर्मचाऱ्यांच्या माहितीकरिता सूचना फलकावर प्रदर्शित 
केली पाहिजे . 

(१२ ) महिला कर्मचाऱ्यांच्या वेळेच्या संबंधात मा . उच्च न्यायालय, मद्रास यांनी रिट पिटीशन क्र . ४३६० / ९९ या प्रकरणामध्ये दिलेल्या 
मार्गदर्शक तत्त्वांचे कारखाना व्यवस्थापनाने पालन केले पाहिजे ( सदर मार्गदर्शक तत्त्वांची प्रत औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य संचालनालय स्वतंत्रपणे 
कंपनीकडे पाठवेल. ). 

( १३ ) वरील आस्थापनेस दिलेली सूट ही सदर अधिसूचना राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून पुढे एक वर्षाच्या कालावधीकरिता 
अंमलात येईल. 

( १४ ) सदर अधिसूचनेद्वारे देण्यात आलेली सूट ही मा . उच्च न्यायालय, मुंबई यांचेकडे न्यायप्रविष्ट असलेल्या याचिकेमध्ये ( याचिका 
क्र . १११११ / २०१४) मा . उच्च न्यायालय भविष्यात तो निर्णय देईल त्या निर्णयाच्या अधीन राहून देण्यात येत असून कंपनीने शासनाकडे सादर 
केलेल्या बंधपत्रानुसार मा . उच्च न्यायालय या प्रकरणात जो निर्णय देईल तो कंपनीवर बंधनकारक असेल . 

( १५ ) वरील क्रमांक (१ ) ते (१४ ) च्या अटींचे व्यवस्थापनाकडून उल्लंघन झाल्यास वरीलप्रमाणे दिलेली सूट / सवलत आपोआप रद्द 
समजली जाईल . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


बाळासाहेब कोळसे, 
शासनाचे सहसचिव . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNIROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004, EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


